RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ८३ ]] 


बुधवार , ऑगस्ट १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ 


अधिसूचना 


वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ . 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी/ ०८१६ / प्र.क्र . २४३/ फ - १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, १९ ७२ ( १९ ७२ चा ५३ ) 
याचे कलम २६ क , पोट -कलम (१ ) च्या खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करून काढलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक डब्ल्यूएलपी २०१२ / प्र.क्र . १८६ / फ-१, दिनांक २९ जून 
२०१२ अन्वये (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे) त्यास जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेले क्षेत्र उमरेड - कहांडला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून संबोधावयाचे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून प्रस्थापित करण्याचा आपला उद्देश घोषित 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उमरेड- क -हांडला वन्यजीव अभयारण्याचा मोठा भाग हा भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात येत असल्याने उक्त 
अभयारण्याच्या नावात भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्याला प्रतिनिधित्व देणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनाला वाटते. 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२ (१९ ७२ चे ५३ ) याचे कलम २६ क आणि सर्वसाधारण वाकखंड अधिनियम , 
१८ ९ ७ (१८ ९ ७ चे १० ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, उक्त उमरेड- क- हांडला वन्यजीव अभयारण्य हे “ उमरेड-पवनी- क-हांडला वन्यजीव अभयारण्य ”म्हणून संबोधले 
जाईल असे घोषित करीत आहे ; आणि त्या प्रयोजनासाठी उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त अधिसूचनेत, जेथे जेथे “ उमरेड- क -हांडला वन्यजीव अभयारण्य " हा मजकूर आला असेल तेथे तेथे “ उमरेड- पवनी 
कन्हांडला वन्यजीव अभयारण्य ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुजय दोडल, 


शासनाचे सहसचिव ( वने ). 


भाग चार - अ - १४०-१ 


( १ ) 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 

dated the 16th August 2017 


NOTIFICATION 


WILDLIFE (PROTECTION ) ACT , 1972 . 

No.WLP /0816 /CR . 243/ F - 1. — Whereas , the Government ofMaharashtra has , vide the Government 
Notification , Revenue and Forests Department , No. WLP . 2012 /CR - 186 / F - 1 , dated the 29th June 
2012 ( hereinafter referred to as “ the said notification ”), issued in exercise of the power conferred by 
clause (b ) of sub -section ( 1) of section 26 - A of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 (53 of 1972 ), and of all 
the powers enabling it in this behalf, declared the area specified in the Schedule appended thereto, as 
a Wildlife Sanctuary to be known as “ the Umred -Karhandla Wildlife Sanctuary ” ; 


And whereas , the Government of Maharashtra , as the sizable portion of Umred -Karhandla 
Wildlife Sanctuary falls in Pauni Taluka of Bhandara District, the Government of Maharashtra 
considers it expedient to represent the Pauni Taluka of the Bhandara District in the nameofthe said 
sanctuary. 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by section 26 - A and Wildlife ( Protection ) Act , 
1972 (53 of 1972 ), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby declares that the said 
Umred -Karhandla Wildlife Sanctuary shall be called as “ the Umred -Pauni-Karhandla Wildlife 
Sanctuary ” ; and for that purpose , amends the said notification , as follows, namely : 


In the said notification , for the words “ Umred -Karhandla Wildlife Sanctuary ” , wherever 
they occur, the words “ Umred - Pauni-Karhandla Wildlife Sanctuary ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUJAY DODAL , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


